किल्ले पर्यटनाला चालना देण्यासाठी दि. १७ 
ते २१ फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत 
शिवनेरी, जि.पुणे येथे श्री. छत्रपती शिवाजी 
महाराज यांचा ३९३ वा जन्मोत्सव - हिंदवी 
स्वराज्य महोत्सवाचे आयोजनासाठी 
“सनियंत्रण समिती” गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी -२०२२/११/प्र.क्र.६४०/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा : १. शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी : २०२२/११/प्र.क्र.६६४०/पर्यटन, दि.१७/११/२०२२. 
२. शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी : २०२२/११/प्र.क्र.६४०/पर्यटन, दि.०१/०२/२०२३. 


प्रस्तावना : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ऐतिहासिक कार्याची ओळख करुन देण्यासाठी व त्यांच्या 
पदस्पर्शाने पावन झालेल्या राज्यातील गड किल्ल्यांविषयी देशी-विदेशी पर्यटकांमध्ये आकर्षण निर्माण 
करण्यासाठी वरील संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि. १७ ते २१ फेब्रुवारी, २०२३ या 
कालावधीत शिवनेरी, जि.पुणे येथे श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ३९३ वा जन्मोत्सव - हिंदवी 
स्वराज्य महोत्सवाचे आयोजन करण्याकरीता मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती 
गठीत करण्यात आली असून सदर समिती व्यतिरिक्त “सनियंत्रण समितीची” रचना करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

राज्यातील किल्ले पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शिवनेरी किल्ला, ता. जुन्नर. जि. पुणे येथे 
दि. १७ ते २१ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत शिवनेरी, जि.पुणे येथे श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज 
यांचा ३९३ वा जन्मोत्सव - हिंदवी स्वराज्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यास मान्यता देण्यात आली 
असून याकरीता श्री. चंद्रकात दादा पाटील, मा. मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय 
कार्य तथा पालकमंत्री जि. पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली -सनियंत्रण समितीचे> सदस्य खालीलप्रमाणे 
राहतील :- 


अ.क्र नाव पदनाम 

णि श्री. चंद्रकात (दादा) पाटील, मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग अध्यक्ष 
आणि संसदीय कार्य तथा पालकमंत्री जि. पुणे 

२. | श्री. मंगलप्रभात लोढा, मा. मंत्री, पर्यटन सदस्य 

३. | श्री. अजित (दादा) पवार, मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा सदस्य 

४. श्री. अमोल कोल्हे, मा. लोकसभा सदस्य सदस्य 


५. | श्री. प्रविण दरेकर, मा. विधानपरिषद सदस्य सदस्य 


anes निर्णय क्रमांकः टिडीसी -२०२२/११/प्र.क्र.६४०/पर्यटन 


६. । श्री. अतुल बेनके, मा. विधानसभा सदस्य सदस्य 
७. | श्री. शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार, पुणे सदस्य 
८. | श्री. बाळासाहेब भेगडे, माजी मंत्री, पुणे सदस्य 
९. | श्री. विक्रम पावसकर सदस्य 
हि श्री. विरेंद्र पवार सदस्य 
शिळ श्रीम. आज्ञाताई बुचके सदस्य 
१२. | श्री. शरद सोनावणे सदस्य 
१३. | श्री. संदिप दिळीप ताजणे सदस्य 
१४. | श्री. सौरभ विजय, प्रधान सचिव (पर्यटन) सदस्य 
१५. | विभागीय आयुक्त, पुणे सदस्य 
१६. | श्री. बी.एन. पाटील, संचालक, पर्यटन संचालनालय सदस्य 
१७. | पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण सदस्य 
१८. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पुणे सदस्य 
१९. | अधिक्षक अभियंता, सा.बां.विभाग, पुणे सदस्य 
२०. | कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी, पुणे सदस्य 
२१. | उपसंचालक, विभागीय पर्यटन संचालनालय, पुणे सदस्य 
२२. | सहायक संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग, पुणे सदस्य 
२३. | अधिक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मुंबई सदस्य 
२४. | उप विभागीय अधिकारी, जुन्नर सदस्य 
२५. | जिल्हाधिकारी, पुणे सदस्य सचिव 


०२. जिल्हाधिकारी, पुणे हे सदर उत्सवाच्या आयोजनासाठी “नोडल अधिकारी” म्हणूनही 
काम पाहतील. 

०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१०१४५०२४४५२३ आहे. . हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, yyywaa ५५५०5५4 
DANDEKAR 


(उज्ज्वला दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
अध्यक्ष व सर्व सदस्य, सनियंत्रण समिती यांना (जिल्हाधिकारी पुणे यांच्यामार्फत अग्रेषित) 


१. श्री. चंद्रकात दादा पाटील, मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण, वस््रो्योग आणि संसदीय 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी -२०२२/११/प्र.क्र.६४०/पर्यटन 
२. कार्य) तथा पालकमंत्री जि. पुणे यांचे खाजगी सचिव. 
३. श्री. मंगलप्रभात लोढा, मा. मंत्री (पर्यटन), यांचे खाजगी सचिव. 
४. श्री. अजितदादा पवार, मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव. 
५. श्री. प्रविण दरेकर, मा. वि.प.स. 
६. श्री. अमोल कोल्हे, मा. लोकसभा सदस्य. 
७. श्री. अतुल बेनके, मा. विधानसभा सदस्य. 
८. श्री. शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार पुणे. 
९. श्री. बाळासाहेब भेगडे, माजी मंत्री पुणे. 
१०.श्री. विक्रम पावसकर. 
११.श्री. विरेंद्र पवार. 
१२.श्रीम. आझ्ञाताई बुचके. 
१३.श्री. शरद सोनावणे. 
१४.श्री. संदिप दिलीप ताजणे. 
१५.मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१७.मा. मंत्री (पर्यटन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१८.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
१९.संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२०.जिल्हाधिकारी,पुणे. 
२१.पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण 
२२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 
२३.अधिक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मुंबई 
२४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 
२५.उपविभागीय अधिकारी, जुन्नर 
२६.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारण, पुणे. 
२७. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी, पुणे. 
२८.मुख्याधिकारी, जुन्नर नगरपालिका, जुन्नर. 
२९.सहाय्यक संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग, पुणे 
३०.उपसंचालक, विभागीय पर्यटन संचालनालय, पुणे 
३१.मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक. 
३२.पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग &र्थसंकल्प/, मंत्रालय, मुंबई 
३३.निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


